Reg . No. NPCITY/ 236 - 2015 - 17 
Published on 17th December 2015 . 


ANSXEH 


KHERI 


in 


130 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष : १, अंक ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्टे 


१- ४ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर १९ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २२०९ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक क लि - उजि ( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि - १०८७-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वनविभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ -प्र . क्र . ७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 
ना - एक - १ ( १७२७) 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०- १६, २०१५/ अग्रहायण १९ -२५ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भसण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जाडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जाडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जाडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ 
अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

___ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


___ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १/ एलएक्यु -४७/ २०१५- २०१६ . 

गाव : डोंगरगाव , तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 


و 


( २ ) 


२/ १ 


مابه 


हे . आर . मी . 

० . १६ .०० 
० . ११. ५० 
० . ११. ५० 


१ / १ 


سه 


१ / २ 


एकूण . . 


० . ३९ .०० 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत दहयापुर लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे कामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता दहयापुर लघु कालवा कालव्यामुळे. 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०-१६ , २०१५/ अग्रहायण १९-२५ , शके १९३७ 


: 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचा विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक 
प्रमाणनिर्धारणातून सूट . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २२१० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू .)-विपाविम -वर्धा- कावि- ११०२- २०१५ . 


याच 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वनविभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ -प्र . क्रं . ७७/ अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


AM 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

जन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भसण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


श्यक 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जाडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जाडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जाडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ 
अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


ना -एक- २ ( १७२७ ) 


मह 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९- २५ , शके १९३७ 


राजपत्र 


दाय 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३/ एलएक्यु - ४७/ २०१५ - २०१६ . 


गाव : सायखेडा , तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा 


अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


८७ 
१०४/ २ , १०४/ १ 


हे . आर . 
०. १२ 
०.२६ 


१०० 


० 


९३ / १ 


० 


९३/ २ 


० 


२५८ 


० 


२५९ 


० 


० 


२६२ 
२६३ 


० 


७२ / १ 


० 


७२ / २ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


६२/ अ 
६१ अ 


० 


० 


६० अ 
४१ ब 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


००९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९- २५ , शके १९३७ 


अनुसूची एक -( चालू) 


( २ ) 


हे . आर . 


०१६ 


३१४ 
३१३ 


३११ 
३०४ 


३१० 


३०५ 


३०६ 


एकूण . . 


६ ९७ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत सायखेडा लघु कालवा क्र . १ चे व सायखेडा उपलघु 
कालव्याचे कामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सायरखेडा लघु कालवा क्र . १ . कालव्यामुळे . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत : कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचा विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक 
प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


।।। 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २२११ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू .)-विपाविम -वर्धा- कावि - ११०९- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वनविभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ -प्र . क्रं . ७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९- २५ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जाडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जाडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ 
नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल 


मालकास 


__ _ परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५/ एलएक्यु- ४७/ २०१५- २०१६ 


(२) 


2 


x104 


3७ 


गाव : वडगांव , तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 

(३ ) 

हे . आर . मी . 
३० / १ 

० . ०६ .०० 
३५ / १ 

० . ११ .०० 
३६/ १ 

० .०९ .०० 
० .०६.०० 
० .०५ .०० 
० .१२. ०० 
० . १२ .५० 
० . १८ .०० 
० . १९ . ०० 
०.०२. ०० 
०. २२.०० 
० . २० .०० 
० . ०४. ५० 


8 


३८ 


7 


6 


0- 


3 


3 


3 


3 


१०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० -१६, २०१५ / अग्रहायण १९ -२५ , शके १९३७ 


७ 


११३ 


११५ 


१०५ 


अनुसूची एक -( चालू ) 

(३ ) 

हे . आर . मी . 
१०८ 

० . ११ .०० 
१०९ / १ 

० . १० . ५० 
१०९ / २ 

० . ०३ .०० 

० .०५. ०० 
११४ 

० .०४. ५० 

० .०१. ०० 
१२२ 

१ .१६.०० 

० . १४ . ०० 
१०२ 

० . ११. ०० 
१०१ 

० .०९ . ५० 

० . ४१. ०० 
१०० / १ 

० .०५. ५० 
१०० / २ 

० .०७. ०० 
१०३/ १अ 

०. ३० .०० 
१०३/ १ब 

० . ०५. ५० 
१०३/ २ 

० . ११. ०० 
१०४ / १ 

० . १८ . ०० 
१२३/ १ 

० . २८ .०० 
१२३ / २ 

० . ११. ५० 
१२३/ ३ 

० ०९. ०० 


एकूण . . 


४ . ९९ . ०० 


। 


। 


__ अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाचे वडगांव लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वडगांव लघु कालवा कालव्यामुळे, 
सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक 
प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०-१६ , २०१५/ अग्रहायण १९-२५ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २२१२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजि ( भू .)-विपाविम -वर्धा- कावि- १११६- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४-प्र . क्रं . ७७ / अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जाडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ 
नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

___ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/ एलएक्यु- ४७/ २०१५ -२०१६ . 

गाव : दहियापूर , तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 
( २) 

( ३) 

हे . आर . मी . 
३३/ १ 

०. ३९ .०० 
० . ३३ . ५० 
० . १६ .०० 
० . १९ . ०० 
० .०१.०० 
० .१६ .०० 
० . २० .०० 
० . ०४ . ५० 
० .१४.०० 


éormos 


ou 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०-१६ , २०१५/ अग्रहायण १९-२५ , शके १९३७ 


अनुसूची एक -( चालू) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर. मी . 

० .२१.५० 
० .५४ .०० 
० .०६.०० 
० . १० .०० 

० .१२. ०० 
४६ / १ 

० .०४. ५० 

० .०४. ५० 
४६/ ३ 

० .०४. ५० 

० .०३.०० 
४६ / ५ 

० .०३. ५० 
४६/ ६ 

० .०४. ५० 
० .०५. ५० 
० .०१. ०० 
०. ११.५० 
० . १६. ५० 


४६ / २ 


४६ / ४ 


४६ / ७ 


एकूण . . 


३. २५ .५० 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत दहयापुर लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता दहयापुर लघु कालवा कालव्यामुळे 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक 
प्रमाणनिर्धारणातून सूट . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. प्रशास 


निरंक 


निरंक 


वर्धा : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१५: 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


